एन.एस.ई.एल. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी उच्च 
न्यायालय, अहमदाबाद, गुजरात येथे दाखल 
असलेल्या विशेष सिव्हिल अप्लिकेडान क्र. 
१८६३७/२०१५, १८६३८/२०१५, १८६३९/२०१५ 
मध्ये राज्यशासनाची बाजू मांडण्याकरिता नियुक्‍त 
केलेल्या मा. अतिरिक्त महाधिवक्ता, उच्च 
न्यायालय, अहमदाबाद यांची व्यावसायिक फी 
मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीआरटी-२०१४/प्र.क्र. ५४१/पोल-११ 
गृह विभाग, दुसरा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०००३२ 
तारीख: २९ मार्च, २०१७ 


संदर्भ : 
(१) विधी व न्याय विभागाचे क्र. ९९०-२०१६/ई, दिनांक १०.११.२०१६ चे पत्र. 
(2) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र. २१/२०१५/विनियम, दिनांक २९.७.२०१५ 


शासन निर्णय :- 

मा. उच्च न्यायाळय, अहमदाबाद, गुजरात येथे एन.एस.ई.एल. आर्थिक गैरव्यवहारातील आरोपी 
एन. के. प्रोटीन्स कंपनीने दाखल केलेल्या विशेष सिव्हिल अँप्लिकेशन क्र. १८६३७/२०१५, १८३३८/२०१५ 
व १८६३९/२०१५ मध्ये राज्य शासनाची बाजू मांडण्याकरिता मा. अतिरिक्‍त महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, 
अहमदाबाद, गुजरात यांची नियुक्‍ती विधी व न्याय विभागाच्या उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील पत्रान्वये 
करण्यात आली असून याकरिता फी व इतर खर्च या विभागाच्या आर्थिक तरतूदीमधून भागविण्याचे सूचित 
केले होते. त्यानुषंगाने मा. अतिरिक्‍त महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, अहमदाबाद, गुजरात यांना खाली 
नमूद केल्यानुसार एकूण रु. १५.८४ लक्ष (अक्षरी रु. पंधरा लक्ष चौऱ्याऐंशी हजार फक्त) इतकी व्यवसायिक 
फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणीफी  --- रु. १३ लक्ष 
विचारविनिमय फी --- रु. १.४० लक्ष 
SOUS BB HAT 


एकूण OY. C8 लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरटी-२०१४/प्र.क्र. ५४१/पोळ-११ 


२.० यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५-पोलीस,(०२) (०१) हहर पोलीस 
आस्थापना (दत्तमत) (२०५५ ००९७)-२८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशिर्षांतर्गत वित्तीय वर्ष २०१६-१७ च्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३.० प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र. २१/२०१५/विनियम, 
दिनांक २९.७.२०१५ अन्वये नव्याने समावेश केलेल्या वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला, 
उप विभाग-दोन अ.क्र. ४९ नियम क्र. १६६- अ, व्दारे प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०३२७१९१३२३५०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vikas P 


= Thorat 
| as DN: CN = Vikas P Thorat, C 


= IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 


T h O rat OU = Home Department 
Date: 2017.03.29 16:20:23 
+05'30' 
वि. पो. थोरात 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


vo 


पोलीस आयुक्त, मुंबई 

सह पोलीस आयुक्‍त, आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

अवर सचिव, बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती, पोल-११ 


GMS K ww 


पृष्ठ २ पैकी २ 


